मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प, पुणे अंतर्गत 
अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे हे 
कार्यालय व त्या अंतर्गत दोन विभागीय कार्यालये तसेच 
भूवैज्ञानिक पथक पुणे व राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार 
समिती-२ (SLTAC-Il) या कार्यालयातील नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील १०१ पदांना, दिनांक ०१.०३.२०२२ ते 
दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीओई -२०२२/प्र.क्र.१४/जवि 
नवीन प्रशासन इमारत, ६ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक :- ११ .०३.२०२२२ 


संदर्भ : १) शासन निर्णय क्र.सीओई-२०२१/प्र.क्र.३३/जवि, दि.०६.०९.२०२२ 
२) मुख्य अभियंता (स्था.), जलविद्युत प्रकल्प व गुण नियंत्रण, पुणे यांचे पत्र 
क्र.मुअ (स्था)/जविप्रवगुनि/आ.३/८०/सन 2022, दि.२४.०१.२०२२ 


शासन निर्णय : 


अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ,पुणे यांचे कार्यालय व त्यांच्या अंतर्गत दोन विभागीय 
कार्यालये तसेच भूवैज्ञानिक पथक कार्यालय, पुणे व राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती-२ (SLTAC-II) 
या कार्यालयांतील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील १०१ पदांना (तपज्ञीळ सोबतच्या विवरणपत्रात दिलेला 
आहे). दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. या पदांवर होणारा आस्थापनेचा खर्च " मागणी क्र.आय-५, ४८०१-वीज प्रकल्पांवरील भांडवली 
खर्च, ०१ जलविद्युत निर्मीती 009 संचाळन व प्रशासन, (०१) आस्थापना, (०१) (१२) अधिक्षक अभियंता, 
कोयना संकल्प चित्र मंडळ,पुणे (कार्यक्रम) (४८०१ २४१२) " या लेखाशीर्षाखाली मंजूर असलेल्या 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


2: सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.पदनि-२०१६/ प्र.क्र.८/ १६/ आ.पु.क., 
दिनांक २२.०२.२०२२ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार आणि आंतरवित्त 
सल्लागार व सह सचिव यांच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


8, सदर TRA निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्यांचा संकेताक २०२२०३१११५१३३४४८२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


Digitally signed by AMRUTA AJIT INAMDAR 


AMRUTA AJIT 0000000 er eam 
INAMDAR Ql WATER RESOURCES DEPAATHENT 
(31.31. इनामदार) 
सोबत:- विवरणपत्र. शासनाच्या अवर सचिव 


प्रत विवरणपत्रासह अग्रेषित: 
१ .महाळेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, १/२, मुंबई/ नागपूर 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२२/प्र.क्र.१४/जवि 


२. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य १/२, मुंबई/ नागपूर. 

3. मुख्य अभियंता (स्थापत्य), जलविद्युत प्रकल्प,पुणे 

४. अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे (५ प्रती) 

५. अधिक्षक अभियंता, प्रकल्प तयारी व व्यवस्थापन कक्ष, जलसंपदा विभाग, पुणे 
६. ज.वि. संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२२/प्र.क्र.१४/जवि 


झासन निर्णय क्र.सीओई-२०२२/प्र.क्र.१४/ज.वि. दि.११.०३.२०२२ चे 


विवरणपत्र 
(दि.०१.०३.२०२२ ते दि.३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ) 


अ.क्र पदनाम संख्या 


थम लिपिक 
शिपाई | र] 


3p 
x) 
डी 


ref 
| 
| 
: 


कोयना संकल्पचित्र वि.क्र.३,पुणे 


्यकारी अभियंता 
२ प अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ 8 
ay ey eee ee री 


२ 
3 
to} 
4 
& 
9 
८ 
९ 


३ य्यक अभियंता श्रेणी-२ / अभियंता 
श 


‘| 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२२/प्र.क्र.१४/जवि 


एकूण 
कोयना संकल्पचित्र वि.क्र.४,पुणे 


TN अभियंता 


प अभियंता / सहाय्यक अभियंता श्रेणी-१ 


य्यक अभियंता श्रेणी-२ /शाखा अभियंता 


@ D 
Zar q 
q 
x 


६ विभागीय लेखापाल 


७ भांडारपाल 
प्रथम लिपिक 


रिष्ठ लिपिक 


we) 


निष्ठ लिपिक 


me) 


pats 


ह 
= 
se 


री y 
a 
EI 
Ss 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२२/प्र.क्र.१४/जवि 


भूवैज्ञानिक सहाय्यक 


AN 


रिष्ठ लिपिक 
निष्ठ लिपिक 


अनुरेखक 


mn 


A) 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीओई -२०२२/प्र.क्र.१४/जवि 


गोषवारा 


मंडळ/विभागाचे नाव नियत अस्थायी 
अस्थापनेवरील 
पदे 


१ अधीक्षक अभियंता, कोयना संकल्पचित्र मंडळ, पुणे 


४ वरिष्ठ भूवेज्ञानिक, भूवैज्ञानिक पथक, पुणे 


ज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती-२ (511/0-॥) 
INAMDAR १.6 
(अ.अ. इनामदार) 
शासनाच्या अवर सचिव 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


